सन २०१९-२० करिता कृषि उन्नती 
योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
वाणिज्यिक पिकांकरिता (कापूस, ऊस) 
₹२७०.७३ लक्ष निधी सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-१०१९/प्र.क्र.५७/४-अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : of ऑगस्ट, २०१९ 


कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण/२०१७-प्र.क्र.३१/१७-अ, दि .१९/०४/२०१७. 
वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि. ०१/०४/२०१९. 


३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 


षु. 


७. 


क्र.॥५०.२-९/२०१५ —Cu-lV दि. ०९/०४/२०१९. 

कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र३/राअसुअऊस/योजना/१७२/२०१९, दि.११/०४/२०१९. 

कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ओओपी-२०१९/प्र.क्र.२२/४-अ, दि.०३/०६/२०१९. 

कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र.॥५०.२-९/२०१५ —Cu-IV दि. १८/०७/२०१९ 

कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र३/राअसुकापूस/१९-२०/३०५/२०१९, दि.२०/०७/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


सन २०१९-२० करिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरीता 


(कापूस, ऊस) संदर्भाधिन दि.०९/०४/२०१९ च्या पत्रान्वये ₹ ८७२.५८ लाख रकमेचा कृती आराखडा मंजूर केला 
असून त्यानुसार ₹८७२.५८ लाख (केंद्र हिस्सा रु.५२३.५५ लाख + राज्य हिस्सा रु.३४९.०३ लाख) रकमेच्या 
कृती आराखडयास दि.०३ जून २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 
केंद्र शासनाने अभियानांतर्गत दिनांक १८/०७/२०१९ च्या पत्रान्वये पहिल्या हप्त्यात केंद्र हिस्स्याचा F २००.८० 
लक्ष निधी वितरीत केलेला असून कृषि आयुक्तालयाच्या दि.२०/०७/२०१९ च्या पत्रान्वये केलेल्या मागणीप्रमाणे 
केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णयः 


१; 


सन २०१९-२० करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरिता (कापूस ,ऊस) 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹ २७०.७३ लाख निधी (रुपये दोन कोटी सत्तर 
लाख त्र्याहत्तर हजार फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधीचे पीक निहाय तसेच केंद्र व राज्य हिस्स्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे 
आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-१०१९/प्र.क्र.५७/४-ओ. 


(₹॒ लाख) 
अ. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सर्वसाधारण प्रवर्ग 
ba अतरन aaa केद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) एकण वित्त तमी 
कापूस ११८.६१ ७९.०७ १९७.६८ 
ऊस ४३.८३ २९.२२ ७३.०५ 
एकूण १६२.४४ १०८.२९ २७०.७३ 


२. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार कापूस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹११८.६१ लाख निधी ( रुपये 
एक कोटी अठरा लाख एकसष्ट हजार had) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹७९.०७ लाख निधी ( रुपये 
एकोणएऐंशी लाख सात हजार फक्त) असा एकूण रु.१९७.६८ लक्ष निधी ( रुपये एक कोटी सत्त्याण्णव 
लाख अडुसष्ट हजार फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे . 

३. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार ऊस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹ ४३.८३ लाख निधी (रुपये 
त्रेचाळीस लाख त्र्याऐंशी हजार फक्त) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹ २९.२२ लाख निधी ( रुपये एकोणतीस 
लाख बावीस हजार फक्त) असा एकूण ₹ ७३.०५ लाख निधी (रुपये त्र्याहत्तर लाख पाच हजार फक्त) 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


४. परिच्छेद क्र. १ ते ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार, कापूस, ऊस या पिकांकरिता वितरीत केलेला सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा निधी सन २०१९-२० मध्ये पुढील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची 


टाकावा:- 
केंद्र/राज्य 'लेखशिर्ष 
हिस्सा सर्वसाधारण प्रवर्ग 
कापूस ऊस 


मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन 


केंद्र हिस्सा | मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन 


१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 

(०१) (02) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस | (०२) (०८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
(केंद्र हिस्सा ६०%) ऊस (केंद्र हिस्सा ६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ २५४२) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ४०५१) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-१०१९/प्र.क्र.५७/४-ओ. 


राज्य मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 

हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 
(०१) (१६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस | (०२) (११ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- ऊस 
(राज्य हिस्सा ४०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ॥२५२) | (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ॥२४३) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


५ शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹२७०.७३ लाख 
निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

६. या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या ₹२७०.७३ लाख निधीच्या आहरणाकरिता संचालक 
(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा- 
१), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

७. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल, 
२०१९ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०७१०५९४४३१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN N PATIL 


2.5.4.20=657661007c4f6885bf8deae62f13606632589e592d8c1 Bceb% 
49bfd30471850, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 

64439509 13946fa68fe576faead463fd8ael e3844a820d 
921b663674927a476 AGRICULTURE DEPT, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ‘KIRAN N PATIL 
Date: 2019.08.07 11:05:14 +05'30' 


( डॉ.किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः- 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-१०१९/प्र.क्र.५७/४-ओ. 


४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


